वाचा : 


मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना 

मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या ADB 
टप्पा -२ अंतर्गत नांदेड जिल्ह्यातील पॅकेज 
क्रमांक NDD ADB 83-०३ मधील पुलाच्या 
कामास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत... 

महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.५१२/बांधकाम-४ 
बांधकाम भवन, ५ वा मजला, २५ मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 
तारीख: ३० जानेवारी, २०२३ 


शासन परिपत्रक, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः ग्रासयो-२०१५/प्र.क्र.१२/योजना-९, 
दिनांक २८ ऑक्टोंबर, २०१५. 

शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः ग्रासयो-२०१५/प्र.क्र.८/पंरा-७, दिनांक 
११ डिसेंबर, २०१५. 

शासन परिपत्रक, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः ग्रासयो-२०१८/प्र.क्र.२३९/बांध-१, 
दिनांक २५ ऑक्टोंबर, २०१८. 

शासन पत्र, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायो-२०२०/प्र.क्र.१८९/बांधकाम-४, 
दिनांक २३ एप्रिल, २०२२. 

शासन निर्णय ग्रामविकास विभाग क्रमांक. मुग्रायो /२०२० /प्र .क्र.४१५/बांध-४, दिनांक 
०१ मार्च, २०२१. 

शासन शुध्दीपत्रक ग्रामविकास विभाग क्रमांक मुग्रायो /२०२० /प्र .क्र.४१५/बांध-४, 
दिनांक २६ मे, २०२२. 


७) मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), पुणे यांचे पत्र क्रमांकः मु.अ./प्रमंग्रासयो/६९१/२०२२, 


दिनांक २६ एप्रिळ,२०२२. 


शासन निर्णय: 
ग्रामविकास विभागाच्या उपरोक्त वाचा Helles अनुक्रमांक ५ व ६ येथील दिनांक ०१ मार्च, 


२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये व दिनांक २६ मे, २०२२ रोजीचया शासन शुध्दिपत्रकान्वये 
मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या ADB टप्पा-२ अंतर्गत, नांदेड जिल्हयातील पॅकेज क्र. NDD ADB 
81-०३ मधील प्रजिमा-४० ते बोळसा सा क्र. 2/300 ता. उमरी या ३४.७०मी लांबीच्या पुलाच्या रु. 
१०३.४७ लक्ष व ५ वर्ष देखभाल दुरुस्ती रक्‍कम रु.८.११ लक्ष इतक्या किंमतीच्या अंदाजपत्रकास 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली असून सद्यस्थितीत सदर कामावर अद्यपि खर्च करण्यात 
आलेला नाही. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.५११२/बांधकाम-४ 


०२. सदर पुलाचया संकल्पनास संकल्पचित्र पुल विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
औरंगाबाद यांनी बदल सूचविल्याने कामाच्या अंदाजपत्रकीय किंमतीत वाढ होत असल्याने सदर 
प्रस्ताव, मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) महाराष्ट्र ग्रामाण रस्ते विकास संस्था, पुणे यांनी वाचा 
मधील अनुक्रमांक ७ अन्वये शासनास सादर केलेला आहे. 

०३. सदर पुलाची लांबी ३० मी. पेक्षा जास्त असल्यामुळे पुलाच्या संकल्पनास 
संकल्पचित्र पुल विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, औरंगाबाद यांची मान्यता घेण्यात आलेली 
असून त्यांनी पुलाच्या कामामध्ये मंजूर General Arrangement Drawing (GAD) नुसार बदल 
सूचविल्यामुळे व सदर कामावर अद्यापि खर्च झालेला नाही. यास्तव, मुख्यमंत्री ग्रामसडक 
योजनेच्या ADB टप्पा -२ अंतर्गत, नांदेड जिल्हयातील पॅकेज क्रमांक NDD ADB 81-०३ मधील 
प्रजिमा-४० ते बोळसा सा.क्र. 2/300 ता. उमरी या कामास ग्राम विकास विभागाच्या उपरोक्‍त वाचा 
मधील अनुक्रमांक ५ व ६ येथील दिनांक ०१ मार्च, २०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये व दिनांक २६ 
मे, २०२२ रोजीच्या शासन शुध्दिपत्रकान्वये यापूर्वी दिलेली प्रशासकीय मान्यता रद्द करुन 
संकल्पचित्र पुल विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, औरंगाबाद यांनी सूचविलेल्या सदर 
कामाच्या बदलानुसार त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या किंमतीस खाळील नमूद केलेल्या अटींच्या 
अधिन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. । पॅकेज | तालुका कामाचे नाव पुलाची | कामाची | कामाची ५ वर्षे 
क्रमांक लांबी | किंमत नियमित 
(कि.मी) | (रू.लक्ष) | देखभालव 
दुरुस्तीची 
रक्‍कम (रू. लक्ष) 
NDD प्रजिमा-४० ते बोळसा | ३४.७० | 932.00 ९.९० 
+ ADB ।उमरी ।सा.क्र. २/३०० 
BR-03 पुलाचे बांधकाम करणे 
एकूण ३४.७० | १३२.०० ९.९० 


१. सदर कामे ग्राम विकास विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास 
संस्थेमार्फत, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या धर्तीवर व ग्राम विकास विभागाच्या अटी व 
शर्तीवर कार्यान्वीत करण्यात यावीत. 


२. मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), पुणे, अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) व कार्यकारी 
अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) यांनी शासन निर्णय ग्राम विकास विभाग क्रमांक ग्रासयो- 
२०१८/प्र.क्र.२३९/बांधकाम-१, दि.२५.१०.२०१८ अन्वये दिलेल्या अधिकारानुसार प्रत्येक 
रस्त्याला तांत्रिक मान्यता द्यावी. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.५१२/बांधकाम-४ 


३. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र.399-१०८०/८०८३८(३९४)/)₹5<- 
२, दिनांक ०३ नोव्हेंबर, १९८० मधील सूचनांनुसार, ३० मी पेक्षा जास्त लांबीच्या पुलांच्या 
बांधकामाचे General Arrangement Drawing (GAD) सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या 
संकल्पचित्र मंडळाकडून प्राप्त करुन GAD वर आधारित अंदाजपत्रकास तांत्रिक मान्यता 
प्रदान करण्यात यावी. 


४. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था व मुख्य अभियंता तसेच 
अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) यांनी पुलांचे बांधकाम करण्यासाठी ई-टेंडरिंग करुनच 
कार्यारंभ Beat देण्यात यावेत. 


५. प्रस्तुत कामास तांत्रिक मंजुरी देण्यापुर्वी व काम सुरु करण्यापुर्वी पुढील बाबींची पुर्तता 
करण्यात यावी. 

) तांत्रिक मान्यता प्रदान करण्यापुर्वी रस्त्याच्या कामाचा वाव, Pavement Design व 
Hydraulic Calculations पुनश्च: काटेकोरपणे तपासण्यात येवुन त्याप्रमाणे संकल्पन 
निश्चित करण्यात यावे. 

i) आवश्यकतेनुसार ३० मी. पेक्षा जास्त लांबीच्या पुलांचे संकल्पनास सार्वजनिक बांधकाम 
विभागाच्या संकल्प चित्र मंडळ (पुल) यांच्या मान्यतेनंतर सदर पुलाच्या कामास तांत्रिक 
मान्यता देण्यात यावी. 

॥) सदर पुलांच्या कामासाठी लागणारी जमीन या विभागाच्या ताब्यात आहे, याची खातरजमा 
करून घ्यावी. खाजगी जमीन अथवा वन विभागाची ना-हरकत प्रमाणपत्र आवश्यक 
असलेल्या पुलांची कामे हाती घेण्यात येऊ नयेत, याबाबत पुन:श्च खात्री करण्यात यावी. 

४ तांत्रिक मान्यता देणाऱ्या प्राधिकाऱ्याने हे काम कोणत्याही पाटबंधारे/जल विद्युत 
पाणीपुरवठा प्रकल्पाच्या जलाशयाखाली जाण्याची शक्‍यता नाही किंवा अशा प्रकल्पांमुळे 
या कामावर कोणताही परिणाम होणार नाही याची खात्री करावी. 

४ अंदाजपत्रकामध्ये कामाची मराठीमधुन माहिती दर्शविणाऱ्या फलकाची तरतुद केलेली 
असावी. 

५) प्रशासकीय मान्यतेच्या अंदाजपत्रकात प्रत्येक दराचे वर्णन /दर/दर पृथ:करण/रक्कम/दर 
पृथ:करणातील गृहित धरलेली अंतरे व अनुषंगिक इतर बाबी, तांत्रिक मान्यता प्रदान 
करण्यास सक्षम अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या पातळीवर तपासणे अनिवार्य आहे. या संदर्भात 
शासनाचे कोणतेही उत्तरदायित्व असणार नाही. 

४) तांत्रिक मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्याने कामामध्ये प्रस्तावित वाव अन्य 
कोणत्याही योजनेत/कार्यक्रमात समाविष्ठ नाही तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हा 
परिषद, महानगरपालिका, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ इत्यादी तत्सम 
यंत्रणेकडे मंजुर नाही याची खातरजमा करावी. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.५१२/बांधकाम-४ 


Vili) सदर कामांना सन २०२०-२१ च्या अद्ययावत दरसुचीनुसार तांत्रिक मंजूरी देण्यात यावी. 
ix) सदर कामांची नोंद मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठी तयार करण्यात आलेल्या संगणक 
प्रणालीमध्ये संबंधित कार्यकारी अभियंता यांनी त्वरीत करावी. 


०४. सदर कामावरील खर्च “मागणी क्र. एल-७, ५०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली 
खर्च ०४, जिल्हा व इतर ग्रामीण मार्ग ३३७, रस्त्यांची बांधकामे (००) (०१) , मुख्यमंत्री ग्रामीण मार्ग 
योजना नवीन रस्ते बांधणे व अस्तित्वातील रस्त्यांचे नुतनीकरण, ५३ मोठी बांधकामे सीआरसी- 
५०५४ ५१५३” या HERNIA दर्शविण्यात यावा. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०२०११२४६००५५२० असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PATIL 
PRASHANT VINAYAKRAO 
Date: 2023.02.03 
12:23:21 +05'30' 


(प्रशांत वि. पाटील) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१) मा. मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य, यांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय, मुंबई. 
२) मा. उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य, यांचे उप सचिव, मंत्राळय, मुंबई. 
३) मा.विधानसभा सदस्य, मा.विधानपरिषद, सदस्य. 
४) अ.मु.स. (ग्रा.वि. व पं.रा.), बांधकाम भवन, मंत्रालय, मुंबई. 
५ सचिव (मु.मं.ग्रा.स.यो.), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६) जिल्हाधिकारी, नांदेड 
७ खाजगी सचिव, मा. मंत्री (ग्रा.वि.) मंत्रालय मुंबई-३२. 
८) मुख्य अभियंता, (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे. 
९) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नांदेड 


१०) अधीक्षक अभियंता, (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, औरंगाबाद 
विभाग, नांदेड 

११) कार्यकारी अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, जिल्हा नांदेड. 

१२) कार्यकारी अभियंता (बांध.), जिल्हा परिषद, नांदेड. 

१३) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नांदेड. 

१४ जिल्हा कोषागार अधिकारी, नांदेड. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.५१२/बांधकाम-४ 


१५) माहिती तंत्रज्ञान अधिकारी, प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, महाराष्ट्र राज्य. 
१६) निवड नस्ती, कार्यासन बांध-४, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


